धर्मादाय उप आयुक्‍त , जळगांव 
यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व 
संवितरण अधिकारी घोषित 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए २०१७/प्र.क्र.१३३/का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५.११.२०१९. 


वाचा - 
१ धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
आस्था/9)00/४८३३/१९, दिनांक ०४.१०.२०१९. 
२ धर्मादाय उप आयुक्‍त, जळगांव यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र./३४२२/२०१९, दिनांक १७.०९.२०१९. 


प्रस्तावना - 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील पत्रान्वये धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी केलेल्या विनंतीस अनुलक्षून धर्मादाय उप आयुक्‍त, जळगांव यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, जळगांव या कार्यालयासाठी महाराष्ट्र कोषागार 
नियम,१९६८ मधील नियम क्रमांक १५(३) व १५६ अन्वये, धर्मादाय उप आयुक्‍त, जळगांव यांना "कार्यालय 
प्रमुख" तसेच, "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेडा 
वित्तिय बाबींपुरतेच मर्यादीत राहतील. 


२. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग 
२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला, उप विभाग 
एक, अनुक्रमांक तीन येथे नमूद नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यास आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए २०१७/प्र.क्र.१३३/का.१ 


३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७0/५/५/.॥8॥/859॥[॥9.90९.॥॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २० १९११२५१५५२४६४२१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc Av AD  -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahendra Shantaram 
Pujari 
Date: 2019.11.25 16:01:02 +05'30' 
(महेंद्र पुजारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय विभाग) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्रान्वये) , 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता )-१/२, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर , 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुबई (पत्रान्वये), 

धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी जळगाव, 

धर्मादाय सहआयुक्त, नाशिक, 

लेखासंचालक , धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, वरळी, मुंबई, 

सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, जळगांव, 

कक्ष अधिकारी (व्यय-५/ आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

कक्ष अधिकारी का.१५/१७/२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती (का.१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


